अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “उपसंचालक, 
गट-अ” संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-११२१/प्र.क्र.५५/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०९ ऑगस्ट, २०२१ 


झासन आदेठा:- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ चे कलम ४(१) ते ४(३) मधील तरतुदीनुसार अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयातील “उपसंचालक, गट-अ” (59-२०: ५६,१००-१,७७,५००) या संवर्गातील खाली नमूद 
अधिकाऱ्यांची सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने बदली करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना खालील तक्त्यातील 
स्तंभ क्रमांक ३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे:- 


अ. अधिकाऱ्यांचे नाव, पदनाम व सध्याचे बदलीनंतरचे पदनाम व कार्यालय 
क्र. कार्यालय 
(१) (२) (3) 
श्री.आर.व्ही.वसावे, उपसंचालक (नियोजन) 
१ | उपसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, | मुख्य कार्यालय, मुंबई 
मुंबई 
२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे 
यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच, बदली झालेल्या 


अधिकारी/ कर्मचाऱ्याने बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या पदग्रहण अवधीत बदलीच्या 
पदावर रुजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (Dies Non) म्हणून गणला जाईल. 


३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ च्या तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी 
पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र 
ठरतील. 


४. नियोजन विभागाचे या शासन आदेझान्वये श्री.आर.व्ही.वसावे, उपसंचालक (गट-अ) यांची बदली 
प्रशासकीय कारणास्तव करण्यात येत असल्याने त्यांना नियमानुसार अनुज्ञेय असणारा पदग्रहण अवधी, प्रवास 
भत्ता व दैनिक भत्ता देय राहील. तसेच या शासन आदेझान्वये दिनांक १३/०८/२०२१ पासून कार्यमुक्त करण्यात 
येत आहे. श्री.आर.व्ही.वसावे, उपसंचालक (गट-अ) यांनी पदभार सोडल्याचा तसेच स्वीकारल्याचा दिनांक 
त्वरीत अवर सचिव, नियोजन विभागाला tushar.hirlekar@nic.in या ई-मेल पत्त्यावर तसेच संचालक, अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांना कळवावा. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-११२१/प्र.क्र.५५/का.१४२७ 


प्‌. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन आदेश उपलब्ध 
करण्यात आला असून; त्याचा संकेताक २०२१०८०९१३०१२१०९१६ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
)९.. 


p ९40 0९९6९ 
é ‘aie d 0fb3a827602426f, 
serialNumber=f3a85577333780db2d347fab235605a8c5 1 e9cf8dc33 
hivalirao Desa ae es eee 
Date: 2021.08.10 15:27:41 +05'30' 
(दि.शि.देसाई) 
सह सचिव, महाराष्ट्र हासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.उप मुख्यमंत्री नियोजन) यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र राज्य विधानसभा/ विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

विभागीय आयुकत, विभागीय आयुक्त यांचे कार्यालय, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई 
संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 

सह सचिव/ उप सचिव/ विशेष कार्य अधिकारी (ad), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

उप सचिव (आस्थापना), उच्च व तंत्राशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय (सवी 

उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय (सवी 

उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

श्री.आर.व्ही.वसावे, उपसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

निवड नस्ती 


